महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: इएसटी-१७१८/प्र.क्र.२३९/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०३ मार्च, २०२०. 
वाचा: 
१) शासनाचे समक्रमांकित दि.१८.०२.२०२० चे परिपत्रक. 


शुद्धिपत्रक 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप आयुक्‍त (गट-अ) (व.श्रे.) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१६, 
दि.१.१.२०१७, दि.१.१.२०१८ व दि.१.१.२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे. सदर सेवाज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.१० येथील अधिकारी श्रीमती यु. आर. वर्मा, उप 
आयुक्‍त (गट-अ) (व.श्रे) यांचे समोरील रकान्यामधील स्तंभ ९ येथे सेवानिवृत्तीचा दिनांक 30.99.2028 असा नमूद 
करण्यात आलेला आहे. तरी, त्याऐवजी सदरहू दिनांक ३०.११.२०२५ असा वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३०३१७१९३७०८२९ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


YUVRAJ 8॥४१॥ S228 
AJETRAO 


(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत कार्यवाहीकरिता : 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्‍त वाचा 
येथील दि.१८.०२.२०२० च्या परिपत्रकासोबतच सदरहू शुद्धपत्रकाची प्रत श्रीमती यु. आर. वर्मा, उपआयुक्त, राज्य 
उत्पादन शुल्क यांना देण्यात येउन त्याची पोहोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 


प्रत: 
निवडनस्ती, राउझु-१. 


KKKKKKKKKKK 


